आयुक्त (वस्त्रोद्योग), नागपूर यांच्या अधिनस्त ३९ 
पदे व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त १३ अस्थायी पदे 
अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२१ 


aa: १ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय 

सुधारणा-१, दिनांक ४ ऑक्टोबर, २००४ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: राजस-१००८/ 
प्र.क्र.५३८/५-स, दिनांक ५ मे, २०११ 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र: अस्थाप-२०१२/ 
प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक १६ सप्टेंबर,२०२० 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५ फेब्रुवारी,२०२१ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भिय वाचा क्र.३ अन्वये आयुक्त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी पदे 
आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी पदे अशी 
एकूण ५२ अस्थायी पदे दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. 
आता सदर पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन 
आयुक्त (वस्त्रोद्योग) नागपूर यांच्या अधिनस्त ३९ पदे व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
यांच्या अधिनस्त १३ अस्थायी पदे अज्ञा एकूण ५२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग नागपूर यांचे अधिनस्त असलेली ३९ अस्थायी पदे 
आणि सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांच्या अधिनस्त असलेली १३ अस्थायी पदे अशा 
एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भिय वाचा क्र. ४ नुसार दिनांक ०१ मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, 
२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर शासन निर्णय सोबतच्या "परिशिष्ट- 
अ" प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-ब" मध्ये नमुद लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


8, सदर sea वित्त विभागाच्या संदर्भिय वाचा क्र.४ अन्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥89॥8/959॥॥9.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०४१२५६४११२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
(शा पदत हहत १0१. 


Maharashtra, 0 = Government Of Maharashtra, OU 
= Co Operation Marketing and Textile Department 
Date: 2021.03.04 13:02:02 +05'30' 


(गौरी रा.म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) महालेखापाल( लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
) आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
) सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखा व परिक्षण) पुणे. 
१०) विभागीय सहनिबंधक (लेखा व परीक्षण) सहकारी संस्था, नाशिक 
११) प्रादेशिक उप आयुक्त (वस्त्रोद्योग) मुंबई / नागपूर / सोलापूर / औरंगाबाद. 
१२) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, मुंबई / अहमदनगर / जळगांव / नाशिक / सांगली / 
कोल्हापूर / नागपूर / भंडारा. 
१३) विशेष लेखा परिक्षक, वर्ग-२ (सहकारी संस्था (विणकर), मालेगाव / सोलापूर. 
१४ अवर सचिव/कक्ष अधिकारी ५-स, १२-स, १७-स व २१-स, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (टेक्स-२) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक:- ०४ मार्च, २०२१ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट- अ 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अधिनस्त पदे 


अ.क्र एकुण पदे 


वरिष्ठ सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ (जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था ) 


१ 
२ 


३ 
8 


S-98, ३८६००-१२२८०० 


4 
& 


9 
डी 


९ 


a 
mi 
=z 
a 
a 
ae 
= 
काजा 
= 
a 
वीर 
> 
नी 
१) 
ic 
x 
= 
5 
. 
र्त 


$-१४, ३८६००-१२२८०० 


8 


निरिक्षक aera 


प 5-८, २५५००-८११०० 
S 24400-29900 


कनिष्ठ लघुलेखक 
प्या व्ह ण 
६-८, २५५००-८११०० 
-१, = 


e_[ 


विशेष लेखापरिक्षक वर्ग २ ५5-१५, ४१८००-१३२३०० 


कनिष्ठ लिपिक (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) & 5-६,१९९००-६३२०० 
शिपाई (सहकार आयुक्‍त कार्यालय) २ &-१,१५०००-४७६०० 


एकूण पदे bi “ब” 


क 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 
॥ Rahul M 


G auri R a h U | M h as ke ण! = Gaul lhaske, C = IN, S = Maharashtra, O = 


and Te: 0 
Date: 2021.03.04 13:02:18 +05'30° 


(गौरी रा.म्हस्के ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


9 
4¢ 5-८, 24400-29900 

S-&, १९९००-६२३२०० 

S-€, 24400-29900 


० 
१ 
२ 
३ 

$ 
8 
० 
१ 


$-१४, ३८६००-१२२८०० 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१६ 
१ 
१ 
२ 
२ 
२ 


हड E 


ra, OU = Co Operation Marketing 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२ 


(शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१२/प्र.क्र.१०८/टेक्स-२, दिनांक :- ०४ मार्च, २०२१ चे विवरणपत्र) 
"परिशिष्ट-ब" 
कार्यालये लेखाशिर्ष 
आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग २४२५ सहकार ००१ 
आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. । (०१) (०४) 


प्रादेशिक उप आयुक्त(वस्त्रोद्योग), ००१-(१) (डी) संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
नागपूर, मुंबई, सोलापूर, औरंगाबाद. । यांचे संचालनालय 
(२४२५ ०० दद) 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था २४२५-सहकार ००१ 
भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर, ००१-संचालक व प्रशासन 
अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, ००१(२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना जिल्हा 


जळगांव, मुंबई. उपनिबंधक 
००१ (दोन) (एक) हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग 
संचालनालय (२४२५ ०१३८) 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी = | २४२५-सहकार 

संस्था, पुणे च्या अधिपत्याखाळील पदे | ००१-सहकारी संस्था लेखापरिक्षण 
००१ (एक) (ए) लेखा परिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ 
०२२७) 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 


G auri Ra h U | M h as ke DN: CN = Gauri Rahul Mhaske, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
= Co Operation Marketing and Textile Department 
Date: 2021.03.04 13:02:30 +05'30' 


(गौरी रा.म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


